जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर व अंतर्गत 
उपजिल्हा रुग्णालय, करमाळा, ग्रामीण 
रुग्णालय, करकंब, पांगरी व मोहोळ येथील 
कंत्राटी वाहनचालक सेवेच्या प्रलंबित 
देयकांना मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.३५४/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: २ फेब्रुवारी २०२१ 


वाचा:- 
१) सहसंचालक, आरोगय सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
संआसे/राज्यस्तर/कक्ष ३ /टे. ९/जिरुसो /वाहनचालक /प्रदे/१३३५१-५३/१९, दिनांक 
११ नोव्हेंबर, २०१९ 


२) सहसंचालक, आरोगय सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
संआसे/राज्यस्तर/क-९/जिरुसोलापूर/वाचासेवा/१८१०-१२/२० दिनांक ०२ 
मार्च,२०२० 


प्रस्तावना :- 
जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर व अंतर्गत उपजिल्हा रुग्णालय, करमाळा, ग्रामीण रुग्णालय, 


करकंब, पांगरी व मोहोळ येथील कंत्राटी वाहनचालक सेवेच्या प्रलंबित देयकांना मान्यता देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर व अंतर्गत उपजिल्हा रुग्णालय, करमाळा, ग्रामीण रुग्णालय, 


करकंब, पांगरी व मोहोळ येथील कंत्राटी वाहनचालक सेवेच्या प्रलंबित देयकांना पुढीलप्रमाणे 


मान्यता देण्यात येत आहे :- 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१९/प्र.क्र.3५४/आरोग्य ३अ 


पुरवठादाराचे नावा । रुग्णालयाचे नांव देयकाचा कालावधी देयकाची रक्‍कम 
जागृती उपजिल्हा रुग्णालय, माहे डिसेंबर, २०१४ ते रु.६३,००० /- 
स्वयंरोजगार सहकारी | करमाळा माहे जून, २०१५ 
संस्था, सोलापूर जिल्हा रुग्णालय, सोलापूर | माहे डिसेंबर, २०१४ ते रु.९९,०००/- 
माहे ऑक्टोबर, २०१५ 
ग्रामीण रुग्णालय, करकंब | Ale डिसेंबर, २०१४ ते B.3,000 /- 
माहे जून, 2094 
ग्रामीण रुग्णालय, पांगरी ।माहे डिसेंबर, २०१४ ते रु.६३,००० /- 
माहे जून, २०१५ 
ग्रामीण रुग्णालय, मोहोळ | माहे डिसेंबर, २०१४ ते B.&3,000 /- 
माहे जून, 2094 
एकूण रु.३,५१,०००/- 


२. जिल्हा रुग्णालय, 


राहील. 


सोलापूर व अंतर्गत उपजिल्हा रुग्णालय, करमाळा, ग्रामीण रुग्णालय, 
करकंब, पांगरी व मोहोळ येथील कंत्राटी वाहनचालक सेवेच्या एक वर्षावरील प्रलंबित देयकांना 
मान्यता देण्यात येत असून याव्यतिरिक्त संबंधित देयकांचा अचूकपणा, देयके पूर्वी अदा करण्यात 
आलेली नाहीत इत्यादी सर्व मुद्दे व वैधानिक बाबींची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयांची 


३. उपरोक्त सुरक्षा सेवे करीता झालेला खर्च “मागणी क्रमांक आर-१, २२१०-वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य , १३- कार्यालयीन खर्च (२२१० ४६२४) व (२२१०० ४१३)” सन २०२०-२१ 
मधील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०१ ९/प्र.क्र.३ ५४/आरोग्य 331 


४. सदर area निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. 30/2093 
विनियम, भाग- दि. १७.०४.२०१५ मधील भाग पहिला, उपविभाग-एक मधील अनुक्रमांक ६, नियम 
क्रमांक ४० अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


द्‌. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१११२४८२६५५१७ असा आहे. हा START 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Sa nj eev Digitally signed by 


Sanjeev 


Ha rishcha [1 Harishchandra Dhuri 
P Date: 2021.02.02 
dra Dhuri 11:29:23 +05'30' 


( सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्‍त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक (9), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

सहसंचाळक, आरोगय सेवा,रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, सोलापूर 

वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, करमाळा 


, वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, करकंब, पांगरी व मोहोळ 
९. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 


१०. अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


